वनसांख्यिकी या योजनेतर 
योजनेखालील २ अस्थायी पद 
दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ 
पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.५६/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० मार्च, २०२३ 


वाचा :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.३७ (२२-२३)/२१६, दि.३१.०१.२०२३. 
२) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६०/फ-४, दि.२६.०९.२०२२ 
3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०८.०२.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


वनसांख्यिकी या योजनेतर योजनेखालील १ अस्थायी पदास दि.०१.०९.२०२२ ते 


दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत संदर्भ क्रमांक-२ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. 


२. वनसांख्यिकी या योजनेतर योजनेखालील २ अस्थायी पदास दि.०१.०३.२०२३ ते 


दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन 


व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास सादर केला आहे. 


नियोजन विभाग, शा.नि.क्र.असांस-२०२२/प्रक्र.9७६/ का.१४२६, दि.२९.६.२०२२ अन्वये 


उपसंचालक हे पद वन विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण/पुर्नजिवीत करण्यात आले आहे. 


३. उक्त परिस्थितीत वनसांख्यिकी या योजनेतर योजनेखाळील 2 अस्थायी पदास 


(विवरणपत्र-अ प्रमाणे) दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन 


निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर मंजुरी वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि 


२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३ मधील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.५६/फ-४ 


आहे. सदर मुदतवाढ महसूल व वन विभागाने संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित 


केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा GAAS आहे, या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


४. सदरहू पदावर होणारा खर्च हा खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा 


व त्याखालील सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मंजुर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक सी-७ 
प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 
गौण शीर्ष ००१ संचालन व प्रशासन 
०१ संचालन व प्रशासन 
उपगौण शीर्ष ०१ (०३) वनसांख्यिकी (२४०६ ००५१ ०१) 


५. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०८.०२.२०२३ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
६. सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥80/9॥0॥8.9०/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०३२०२०२३००४४१९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VINAYAK SHASHIKANT 
सोबत :- विवरणपत्र "अ JAKHALEKAR 


(faa. RATS HR) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

ब-१ कार्यासन, फ-२ कार्यासन, फ-८ कार्यासन, फ-७ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७) निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.५६/फ-४ 
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक:- एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.५६/फ-४, 
दि.२०.०३.२०२३ 
विवरणपत्र "अ' 
वनसांख्यिकी या योजनेतर योजनेखालील २०२३-२४ मध्ये दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ 
पर्यत पुढे चालू ठेवण्यात आलेली अस्थायी पदांची यादी 


स्तंभ क्रमांक 3 मधील पद/ पदे 
ज्या शासकीय आदेशान्वये 
निर्माण केली त्या आदेशाचा 
क्रमांक आणि दिनांक 


स्तंभ क्र. ३ मधील पद/पदे 
२०२२-२३ यावर्षी ज्या 
शासकीय आदेशान्वये पुढे 
चाळू ठेवली होती त्याचा 
क्रमांक आणि दिनांक 


पदाचे नाव 


वनसांख्यिकी शा.न.म.व.व.वि.क्र. शा.नि.क्र. एफएसटी- 
एफडीएम-१०८१/ ७६७१०/फ-२ | ०२/२०/प्र.क्र.६६०/फ-४, 
दिनांक १२.५.१९८१ दि.२६.०९.२०२२ 
उपसंचालक नियोजन विभाग, शा.नि.क्र. 


असांस-२०२२/प्रक्र.७६/ 
का.१४२६, दि.२९.६.२०२२ 
ARIA पत्र क्र.एमएफएस-०७/ 
२२/प्रक्र.१५६/फ-८, 
दि.२१.७.२०२२ 


मम मम समस स मम मम म मम मली 


